दिनांक ०५ ते ०८ मार्च, 2022 या 
कालावधीत चंदिगड येथे आयोजित अखिल 
भारतीय नागरी सेवा कुस्ती स्पर्धा २०२१-२२ 
मध्ये महाराष्ट्राचा संघ सहभागी होण्यासाठी 


होणाऱ्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३०२२/प्र.क्र.२३/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:-०४ मार्च,२०२२ 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक-५९/०२/ 
२०१९-२०/सीसीएससीएसबी; दिनांक २४.१२.२०२१ 
२. महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/कुस्ती/२१-२२, 
दि.२५.०२.२०२२ 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-उपसंक्री/ 
अभानासे/२१-२२/का-४/१९७, दि.०४.०३.२०२२. 
शासन निर्णय :- 
दिनांक ०५ ते ०८ मार्च, २०२२ या कालावधीत मनीमारजा स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स, 
चंदिगड येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा कुस्ती स्पर्धा २०२१-२२ 
मध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता शिव छत्रपती क्रीडा संकुल, 
बालेवाडी, पुणे येथे दि.२२ फ़ेब्रुवारी,२०२२ रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या 
चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे 
तर निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर 
स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्य संघाच्या सदर स्पर्धेतील सहभागासाठी 
विवरणपत्र "ब" प्रमाणे रु१,०७,३००./-(अक्षरी रुपये एक लक्ष सात हजार तीनशे फक्त (इतक्या 
खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
३. संघातील ज्या खेळाडूंना किटबॅग्ज व ट्रॅकसूट मिळालेले आहेत ते खेळाडू कोणत्याही 
अखिल भारतीय नागरी सेवा क्रीडा स्पर्धेसाठी किटबॅग व ट्रॅकसूट दोन वर्षातून एकदा मिळण्यास 
पात्र ठरतील, या नियमाचे सचिवालय जिमखान्याने काटेकोरपणे पालन करावे. 
४. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांनी खेळाडू प्रशिक्षक/ 
व्यवस्थापक यांना दिनांक २८ फ़ेब्रुवारी ते ०३ मार्च, २०२२ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व 
दिनांक ०५ ते ०८ मार्च, २०२२ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक २७ फ़ेब्रुवारी, 
2022 (म.नं) पासून कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध 
करून देण्यात याव्यात. संघातील प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाली 
काम करीत असतील त्या विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी मिळविणे आवश्‍यक आहे. 


प्रत, 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३०२२/प्र.क्र.२३/क्रीयुसे-२, 


५. वित्त विभाग चा झासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९,दिनांक ११ 
मे,१९८९ व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १२९२ मधील तरतूदींनुसार 
संघातील खेळाडू व प्रशिक्षक यांची दि. २८ फेब्रुवारी ते ०९ मार्च २०२२ (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व 
प्रवास) या काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावा. या 
सर्वाचा प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय 
प्रमुखांच्या मुख्य लेखाशिर्षाखाळी असणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
६. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/ कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची 
कार्यालयीन अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९,दिनांक 
३० जुले,१९९२ अन्वये कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी व मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय 
असलेला प्रवास/ दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग झासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई- 
१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक - 
एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८,दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये विशेष बाब म्हणून मंजूर 
करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या 
अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले 
प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर करणे आवश्यक राहिल. 
७. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या 
अहवालासोबत सादर करावे. तसेच जर रक्‍कम शिल्लक राहिली तर ती उपसंचालक, क्रीडा व युवक 
सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 
८. यासाठी होणारा खर्च सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ 
क्रीडा व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६)(०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा 
स्पर्धेत सहभाग (२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
९. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा 
तपशील, विनियोग प्रमाणपत्र, परिक्षितलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता 
करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०९१३१६०९२८२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Swati Madhukar 
Nanal 


igned by Swati Madhukar Nanal 
0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, postalCode=400032, 


9 


(स्वाती नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३०२२/प्र.क्र.२३/क्रीयुसे-२, 


३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 

४. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

६. महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

८. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय,मुंबई. 

९. मानद महासचिव,सचिवाळय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (4 प्रती) 
१०.संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
११.निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३०२२/प्र.क्र.२३/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “अ 


दिनांक ५ ते ८ मार्च, २०२२ या कालावधीत मनीमाजरा स्पोर्टस्‌ कॉम्प्लेक्स, चंदिगढ येथे आयोजित 
करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा कुस्ती स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या कुस्ती संघाचे 
प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


विभाग कार्यालय / 


श्री. गोविद नवनाथ बडे, राज्यकर उपायुक्त यांचे कार्यालय, वस्तू व सेवा कर भवन, 
राज्यकर निरिक्षक अहमदनगर. 

३ | श्री. पांडुरंग पाटील, होय | होय | राज्य उत्पादन शुल्क, इचलकरंजी, हातकंगडे, कोल्हापूर . 
राज्य उत्पादन निरिक्षक 


४ | श्री. भरतरीनाथ गोफणे, होय | होय | वस्तू व सेवा कर भवन, येरवडा, पुणे. 
राज्यकर निरिक्षक 

षु 

$ 


श्री. विजय नरळे, होय | होय | परिक्षेत्र वन अधिकारी कोरेगांव यांचे कार्यालय (प्रा), 
नियतक्षेत्र वनअधिकारी P.W.D. ऑफीस, कोरेगांव. 


६ | श्री. धनंजय महाडीक, होय | होय | लघु पाटबंधारे विभाग, शिराळा. 
कनिष्ठ सहाय्यक 


श्री.अविनाठऱा पाटील, शिपाई उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पेण, जिल्हा रायगड. 


८ | श्री. मनेष बा. पाचरणे, होय | होय | वनपरिक्षेत्र कार्यालय (वन्यजीव) तानसा, शहापूर, 
नियतक्षेत्र वन अधिकारी जिल्हा- ठाणे. 
९ श्री. हनुमंत खरात, लिपिक वनपरिक्षेत्र तानसा (वन्यजीव) ता. शहापूर, जिल्हा - ठाणे 


GREEKO ROMAN MEN:S 


श्री. विलास वाघमारे होय | होय | परिक्षेत्र वन अधिकारी कार्यालय, पाटण, तापाटण 
नियतक्षेत्र वनअधिकारी जिल्हा.सातारा - 


श्री. दिपक पाटील होय | शासकीय तंत्रनिकेतन, विद्यानगर, कोल्हापूर 
कनिष्ठ लिपिक 


१२ | श्री. महेश घुले, होय | होय | प्रादेशिक परिवहन कार्यालय ,पुणे ,जिल्हा -पुणे. 
नलेश लस peers — 
१३ | श्री. सुभाष पाडेकर, क.लिपीक | होय | होय | ग्रामीण रुग्णालय, पारगाव, तालुका हातकंगडे, 
1 nL Tree nee. 


१४ | श्री. प्रकाश ना. शिदे, होय | होय | वस्तू व सेवा कर कार्यालय, नोडल-१३, वांद्रे पूर्व, मुंबई. 
राज्यकर निरीक्षक 


१५ | श्री. अरुण पाटील, होय | होय | जिल्हा क्रोडा अधिकारी कार्यालय, पुणे. 
Shee || 
१६ | श्री. आकाशा शि. पोवार होय | होय | वस्तू व सेवाकर विभाग, ८वा मजला, राज्य आयुक्तांचे 
1 आहह डली 


१७ | श्रीमती प्रियांका राजेंद्र गिरे होय | होय | वनपरिक्षेत्र कार्यालय सासवड, तापुरंदर ., जिल्हा.पुणे - 
नियतक्षेत्र वनअधिकारी 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३०२२/प्र.क्र.२३/क्रीयुसे-२, 


१८ श्रीमती पूनम बाबूराव नवगिरे, 
राज्य क्रीडा मार्गदर्डाक 
श्री. संजय म. पोफळे, होय | होय | नगर विकास विभाग, ४ था मजला, मंत्रालय, मुंबई.३२- 


सहायक कक्ष अधिकारी 
(व्यवस्थापक) 


KKKKKKKKKKKKKKKEKAKK 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३०२२/प्र.क्र.२३/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “ब” 


दिनांक ५ ते ८ मार्च, २०२२ या कालावधीत मनीमाजरा स्पोर्टस्‌ कॉम्प्लेक्स, चंदिगढ येथे आयोजित 
करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा कुस्ती स्पर्धा २०२१-२२ महाराष्ट्र शासनाच्या कुस्ती संघासाठी 


होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 
क्र. । खर्चाचा तपशिल रुपये प्रस्तावित मंजूर 
रक्‍कम 
अ) | निवड चाचणी तयारीसाठी झालेला खर्च. (प्रिंटींग व स्टेशनरी खर्च इ.) ५०० ५०० 
१) | निवड चाचणी- पंचाचे मानधन. २,००० २,००० 
२) | खेळाडू, अधिकारी यांना चहा/अल्पोपहार यावरील खर्च. २,००० १,५०० 
३) । निवड चाचणीकरीता पुणे येथील प्रवास खर्च १,००० १००० 
४) | प्रथमोपचार खर्च. ५०० ५०० 
ब) । प्रशिक्षण शिबीराकरिता खर्च. 
a खेळाडू, व्यवस्थापक, प्रशिक्षण यांचे करिता खुराक यावरील खर्च. ११,४०० ११,४०० 
(A8x200x3) 
२) | प्रशिक्षकांचे मानधन. २,००० २,००० 
um) | संघासाठी वैयक्तिक क्रीडा साहित्य :- 
Ea १९ ट्रंकसूट रु. ८००/- प्रमाणे (८००५१९) १५,२०० १५,२०० 
१९ किटबग प्रत्येकी रु. ५००/- प्रमाणे. (५००५१९) ९,५०० ९,५०० 
१५ HAA रु. २,०००/- प्रमाणे (डबळ कलर) लाल व निळा (गरजेचे ३०,००० ३०,००० 
आहे) 
४ | १८ सपोटर प्रत्येकी रु. ३००/- प्रमाणे. (३००५१८) ५,४०० ५,४०० 
५ | १८ रिस्टबण्ड रु. १५०/- प्रमाणे. (१५०५१८) २,७०० २,२५० 
६ ।१८ निकप रु. १५०/- प्रमाणे. (१५०५१८) २,७०० २,२५० 
७ | १९ बूटांचे जोड प्रत्येकी रु. १०००/- प्रमाणे ( मॅटवरील कुस्तीकरीता) १९,००० १९,००० 
(१०००५१९) 
१९ जोडी पायमोजे प्रत्येकी रु. १००/- प्रमाणे. (१००५१९) १,९०० १,९०० 
१९ टावेल्स प्रत्येकी रु.१००/- प्रमाणे (अत्यावऱ्यक) (१००५१९) १,९०० १,९०० 
| 90 | प्रथमोपचार ५०० ५०० 
ड) | संकोर्ण खर्च. ५०० ५०० 
एकूण रुपये : एक लाख सात हजार तीनशे फक्त १,०८,७०० | १,०७,३००/- 


KKKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३०२२/प्र.क्र.२३/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र- क 


दिनांक ५ ते ८ मार्च, २०२२ या कालावधीत मनीमाजरा स्पोर्टस्‌ कॉम्प्लेक्स, चंदिगढ येथे आयोजित 
करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा कुस्ती स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र 
शासनाच्या कुस्ती संघाची निवड करण्यासाठी दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी निवड चाचणीसाठी 
उपस्थित राहिलेले अधिकारी कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


खेळाडूचे नाव व पदनाम विभाग कार्यालय / 
श्री. हनुमंत माधव खरात, लिपीक रिक्षेत्र तानसा (वन्यजीव) ता. शहापूर, जिल्हा - ठाणे. 
श्री. आकाडा शि. पोवार, कर सहाय्यक व सेवाकर विभाग, नोडल-६, माझगांव, मुंबई. 


३ प्री. मनेष बा. पाचरणे, परिक्षेत्र कार्यालय (वन्यजीव) तानसा, शहापूर, जिल्हा- ठाणे 
नियतक्षेत्र वन अधिकारी 
श्री. सुभाष ढोणे, तलाठी i कार्यालय, कल्याण. 


श्री. पांडुरंग पाटील, रा.उ. निरिक्षक क्षक राज्य उत्पादन शुल्क, हातकंगडे, कोल्हापूर. 


श्री. भरतरीनाथ गोफणे, राज व सेवा कर भवन, येरवडा, पुणे. 
निरिक्षक 


७ श्री. विजय नरळे, रिक्षेत्र वन अधिकारी (प्रा), कोरेगांव यांचे कार्यालय, P.W.D. 
नियतक्षेत्र वन अधिकारी 
श्‌ य तंत्रनिकेतन, विद्यापीठ रोड, कोल्हापूर 
} १० | मीण रुग्णालय, हातकंगडे, जिल्हा- कोल्हापूर. 
श्री. गोविद नवनाथ बडे, व सेवा कर भवन, अहमदनगर. 
हि ज्यकर निरिक्षक 


श्री. अरुण मा. पाटील, क्रीडाअधिकारी जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, पुणे. 


१३ श्री. धनंजय व्य. महाडिक, घ॒ पाटबंधारे विभाग, ठोराळा. 
निष्ठ सहाय्यक 


श्री. प्रकाडा ना. शिदे, राज्यकर निरीक्षक व सेवा कर कार्यालय, नोडल-१३, वांद्रे पूर्व, मुंबई. 


श्री. अविनाठ भ. पाटील, शिपाई पप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पेण, जिल्हा- रायगड. 


१६ श्री. विलास वाघमारे, परिक्षेत्र कार्यालय पाटन, जिल्हा- सातारा. 
नियतक्षेत्र वनअधिकारी 


१७ श्रीमती प्रियांका राजेद्र गिरे, रिक्षेत्र कार्यालय सासवड, तापुरंदर ., जि.पुणे . 
नियतक्षेत्र वनअधिकारी 
१८ श्रीमती पूनम बाबूराव नवगिरे, जिल्हा क्रोडा अधिकारी, औरंगाबाद. 
ज्य क्रीडा मार्गदर्शक 
१९ श्री. संजय म. पोफळे, विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
यक कक्ष अधिकारी 


२० प्री. सतीश ना. सोनवाने, पदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
यक कक्ष अधिकारी 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


